RNI No . MAHBIL / 2009/ 31747 
Reg . No. MCS/166/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक ३८ ] 


मंगळवार , मे २४, २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ७८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक, चार - अ, चार -ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ मे २०१६ 


अधिसूचना 


कारखाने अधिनियम, १९४८ . 


क्रमांक एफएसी. २०१२ / प्र. क्र . १५७/ कामगार - ४ . - कारखाने अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा ६३ ) याच्या कलम ६६ चे उप- कलम ( १) च्या खंड ( ब ) , 
कलम ११२ व कलम ११५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढील नियम करीत आहे. सदर नियम उक्त नियमाच्या कलम ११५ 
च्या उप -कलम (१) द्वारे यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. 


१. या नियमांना महाराष्ट्र कारखाने ( सुधारणा) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ च्या नियम १०२- अ नंतर खालील नियमांचा समावेश करण्यात यावा : 

“ १०२- ब -संध्याकाळी ७- ०० ते सकाळी ६ -०० दरम्यान कारखान्यात काम करणाऱ्या महिला कामगारांना सुरक्षितता , सुरक्षा उपाययोजना 
व संरक्षण प्रदान करणेबाबत. - भोगवटादार किंवा व्यवस्थापन , देखरेख आणि कामाच्या ठिकाणचेनियंत्रण किंवा संस्था यास जबाबदार असलेली 
व्यक्ती, यांचे कर्तव्य राहील की , त्यांनी संध्याकाळी ७ - ०० ते सकाळी ६- ०० दरम्यान कारखान्यात काम करणाऱ्या महिला कामगारांना खालील 
सुरक्षितता, सुरक्षा उपाययोजना व संरक्षण प्रदान करतील, जसे ; 

( १) लैंगिक छळवणूक कृत्याला प्रतिबंधकिंवा नाउमेद करण्यासाठी आणि लैंगिक छळाच्या कृत्याचेनिराकरण, निवारण करून त्याबाबतचे 
निवेदन व खटल्याची कार्यपद्धती करण्याकरिता खालील बाबींचा समावेश करण्यात येईल : 

___ (i) कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक छळ , जसे नको असलेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष निर्धारित वर्तन, शारीरिक वर्तन किंवा शारीरिक 
संपर्कासाठी केलेले प्रयत्न किंवा लैंगिक फायदासाठी केलेली मागणी किंवा विनंती किंवा लैंगिक शेरे किंवा अश्लिल सामग्री दाखवणे किंवा 
कोणत्याही प्रकारचा नको असलेला शारीरिक , शाब्दिक , अशाब्दिक , लैंगिक वर्तणूक यांचे स्पष्टपणे प्रतिबंध करणे . 

( ii) लैंगिक छळवणुकीस प्रतिबंध करण्याकरिता असलेले आचरण आणि शिस्त याबाबत नियम व नियमावली तयार करणे आणि 
त्याबाबत वेळोवेळी काढण्यात येणारे स्थायी आदेश हे विद्यमान कायद्याशी सुसंगत असावेत . 


( १ ) 


भाग एक - ल - ७८ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे २४ , २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


( iii) महिलांच्या काम करण्याच्या जागी महिला विरोधी वातावरण होऊ नये यासाठी , महिलांच्या श्रम , विश्राम , आरोग्य आणि 
स्वच्छता याबाबत योग्य कामाची स्थिती प्रदान करण्यात यावी . 

(iv ) लैंगिक छळवणूक तक्रारीचेनिवारण करत असताना शोषित व्यक्ती किंवा साक्षीदार यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची 
खात्री करावी, आणि परिस्थिती समर्थनिहाय असल्यास व आवश्यकतेनुसार शोषित महिला कामगाराने विनंती केल्यास लैंगिक कृत्य करणाऱ्या 
व्यक्तीची बदलीकिंवा स्थानांतर करण्यात यावे . 

( v) लैंगिक अत्याचाराबाबत कोणतीही माहिती प्राप्त झाल्यास, विनाविलंब फौजदारी कारवाई करतील . 

( vi) महिला लैंगिक छळ कायदा , २०१३ ( प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण ) ( क्रमांक १४ / २०१३)किंवा या वतीने वेळोवेळी 
जारी केलेल्या स्थायी आदेशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा कारखान्यात ठेवण्यात यावी . 

( vii ) ठळकपणे मार्गदर्शक तत्त्वांचे सूचित करून महिला कामगारांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्यात यावी. 

(viii) जर त्रयस्थ व्यक्तीकडून लैंगिक छळ झाल्यास, शोषित महिला कामगारास समर्थन व प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या दृष्टीने मदत 
करण्याकरिता आवश्यक ती कार्यवाही करावी . 

( २) रात्रपाळीमध्ये काम करणारी स्त्री कामगार काम करण्याच्या गरजेच्या दृष्टीने, ज्याज्या ठिकाणी जाण्याची शक्यता आहे , अशा 
कारखान्याच्या आतील व बाहेरील सर्व जागा प्रकाशमान व योग्यप्रकारे प्रकाशज्योत केलेल्या असाव्यात . 

( ३) तसेच रात्रपाळीत कामावर लावण्यात येणाऱ्या महिला कामगारांची संख्या दहापेक्षा कमी नसावी. 
( ४) रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांना प्रवेशाच्या तसेच बाहेर जाण्याच्या जागेवर आवश्यक ती सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी . 

( ५ ) रात्रपाळीत काम करणारी महिला कामगार ही कामाच्या ठिकाणी वेळेपूर्वी आल्यास किंवा वेळेनंतर थांबावयाची आवश्यकता 
भासल्यास , त्यांच्याकरिता पुरेशा निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात यावी . 

( ६ ) उपहारगृहामध्ये स्त्री कामगारांकरिता वेगळ्या जागेची तरतूद करून सदर जागा चिन्हांकित करण्यात यावी . 
( ७) रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांसाठी स्वतंत्रपणे वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात यावी. 

( ८ ) कारखाने अधिनियम, १९४८ अंतर्गत असणाऱ्या सोई - सुविधा व्यतिरिक्त रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला कामगारांकरिता त्यांच्या 
मासिक पाळी दरम्यान अतिरिक्त भर पगारी रजा देण्यात येईल . 

( ९ ) कारखाने आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात व तात्काळ मदतीकरिता दूरध्वनी व्यवस्था देण्यात यावी आणि ज्या ठिकाणी 
पाळीत शंभर पेक्षा जास्त महिला कामगार कामावर लावण्यात आलेल्या असतील , अशा ठिकाणी एखाद्या आपत्कालीन स्थितीमध्ये, जसे की 
इस्पितळात दाखल करणे, दुखापत किंवा तत्सम घटना घडणे, अशा परिस्थितीत वाहनाची व्यवस्था करण्यात यावी. 

(१० ) ज्या ठिकाणी कारखान्याने स्त्री कामगारांकरिता राहण्याची व जेवण्याची व्यवस्था ठेवली असल्यास , अशी व्यवस्था पूर्णपणे स्त्री 
अधीक्षिका / पर्यवेक्षकांच्या नियंत्रणात असावी. 

( ११) रात्रपाळीत देखरेख व्यवस्थापक किंवाशिफ्ट प्रभारी किंवा फोरमॅन किंवा इतर पर्यवेक्षकीय कर्मचारी ह्या स्त्री कामगार असाव्यात व 
त्यांची संख्या एकूण स्त्री कामगार संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी नसावी. 

(१२) ज्यावेळी महिला कामगारांची कामाची पाळी, दिवसपाळी ते रात्रपाळी आणि रात्रपाळी ते दिवसपाळी दरम्यान बदलेल, तेव्हा दोन 
पाळ्यांमधील अंतर किंवा विश्रांती ही सलग बारा तासांपेक्षा कमी असणार नाही . 

(१३ ) कोणत्याही महिला कामगारास सलग एका आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रात्रपाळीत कामावर ठेवता येणार नाही . 

( १४ ) कोणत्याही स्त्री कामगारास ,तिच्या बाळंतपणापूर्वी किंवा नंतरचे सोळा आठवडे काम करण्यास परवानगी देता येणार नाही, ज्यापैकी 
कमीत कमी आठ आठवडे हे मुलाच्या जन्मापूर्वी असतील आणि हा कालावधी महिला कामगार किंवा तिच्या मुलाचे आरोग्याच्या दृष्टीने 
आवश्यकता असल्यास, तसे वैद्यकीय प्रमाणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे पुढे वाढविता येईल 

परंतु , सदर कालावधीकरिता सूट मिळण्याबाबत महिला कामगाराच्या वतीने विनंती केल्यास व त्याबाबत जर अर्हताधारक वैद्यकीय 
व्यावसायिकाने त्याच्या प्रमाणपत्रामध्ये महिला कामगाराच्या स्वतःच्या किंवातिच्या मुलाच्या स्वास्थ्यास धोका नसल्याबाबत प्रमाणित केले असेल, तर 
सदर कालावधीकरिता सूट देण्यात येईल . 

( १५ ) प्रत्येक रात्रपाळीत , दोन पेक्षा कमी नाही अशा महिला अधीक्षिका , ज्या विशेष कल्याणकारी सहायकाचेही काम करतील , त्यांची 
व्यवस्थापनाने नियुक्ती करावी . 

(१६) महिला कामगार मासिक बैठका घेऊन , त्यांच्या प्रतिनिधीद्वारे कारखान्याच्या मुख्य नियोक्त्यास आठ आठवड्यातून एकदा तक्रार 
निवारण दिवस म्हणून आपले गा -हाणे मांडतील व नियोक्ता सर्व गा -हाण्याची पूर्तता करील . 


वर 


माण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे २४, २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


महार 


UT 


भ 


( १७) उपरोक्त नमूद पोट नियमांची पूर्तता करण्याच्या अटीस अधीन राहून , भोगवटाधारास सर्व किंवा अंशतः महिला कामगारांना 
रात्रपाळीमध्ये कामावर लावण्याचे स्वातंत्र्य असेल . 

___ ( १८ ) नियोक्त्याकडून रात्रपाळी दरम्यान असलेल्या कामगारांची पक्क्या तपशीलाबद्दल कारखाने निरीक्षक यांना पंधरवड्याला अहवाल 
पाठवतील आणि जेव्हा काही अनुचित घटना असेल , तेव्हा त्याचा अहवाल तो कारखाना निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस स्टेशनला कळवेल . 

(१९ ) संबंधित कार्यक्षेत्रातील कारखाने निरीक्षक व कामगार अधिकारी यांनी उपरोक्त पोटनियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून 
घ्यावयाची आहे आणि उपरोक्त पोटनियमाची पूर्तता दिसून न आल्यास , त्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या भेटी दरम्यान त्याची नोंद घेईल आणि नियोक्ता 
सदर पोटनियमांच्या पूर्ततेकरिता योग्य ती कार्यवाही करील . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व. मुं . भरोसे , 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग एक - ल - ७८ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २४ , २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No . FAC - 2012/C .R . 157 / 
Lab - 4 , dated 24th May , 2016 is hereby published under the authority of the Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V . M . BHAROSE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 24th May 2016 


NOTIFICATION 


THE FACTORIES ACT, 1948 . 

No. FAC . 2012 /C . R . 157 /Lab -4 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b ) of sub 
section (1) of section 66 read with sections 112 and 115 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948 ), in its 
application to the State of Maharashtra and of all other powers enabling it in that behalf, the Government 
of Maharashtra is hereby makes the following rules further to amend Maharashtra Factories Rules , 1963, 
the same having been previously published as required by sub - section ( 1) of section 115 of the said Act, as 
follows, namely : 


1. These Rules may be called the Maharashtra Factories ( Amendment) Rules, 2016 . 

2 . After rule 102 - A of the Maharashtra Factories Rules, 1963 the following rule shall be inserted , 
namely : 

“ 102 - B - Safety , security measures and safeguards to be provided to women workers working in 
factory between 7 -00 p .m . to 6 -00 a .m . — It shall be the duty of the occupier or any persons responsible 
for the management , supervision and control of the work places or institutions to provide the following 
safety , security measures and safeguards to women workers working between the hours of 7 -00 p .m . 
to 6 -00 a.m . in any factory namely : 


( 1 ) to prevent or deter the commission the acts of sexual harassment and to provide the 
procedure for the resolution , statement or prosecution of acts of sexual harassment by taking the 
following steps : 


(i) expressly prohibit sexual harassment in any form such as unwelcome sexually determined 
behaviour , either directly or by implication , physical contact or advances to gain contact or 
demand or request for sexual favour of make sexually coloured remarks or showing pornography 
material or any other unwelcome physical, verbal or non -verbal conduct of sexual nature ; 


(ii) frame rules or regulations relating to conduct and discipline including prohibition of 
sexual harassment and modify the standing orders from time to time so as to make it 
inconsonance with the existing laws ; 


( iii ) provide appropriate working conditions in respect of work , leisure , health and 
hygine to ensure that there is no hostile environment towards women at workplaces ; 


(iv ) ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated while dealing 
with the complaints of sexual harassment and wherever necessary , at the request of the 
affected worker , shift or transfer the perpetrator , if circumstances warrant ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २४ , २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


(v ) initiate appropriate action in case of receipt of any information with respect to the 
sexual assault in accordance with the penal law without delay ; 


(vi) maintain a complaint and redressalmechanism in the factory itself under the provisions 
of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention , Prohibition and Redressal) 
Act , 2013 (No. 14 of 2013 ) or understanding the Standing Orders issued in this behalf, from 
time to time ; 


(vii) women worker shall be made aware of their rights in particular by prominently 
notifying the guidelines on the subject ; 

(viii ) in case of sexual harassment at the instance of a third party , either by an act or 
ommision , take all necessary and reasonable steps to assist the affected woman worker in 
terms of support and preventive action . 


( 2 ) to provide proper lighting and illumination inside the factory and also surroundings of the 
factory and to all places where the women worker may move out of necessity in the course of such 
shift ; 


( 3) to see that the women workers employed in night shift shall not less than ten ; 


(4 ) to provide sufficient security to women workers working in the night shift at the entry 
point as well as exit point; 


(5 ) to provide sufficient number of shelters for the women workers who arrived at work place 
in advance and left the same after the working hours ; 

(6 ) to earmark separate area for the women employees in the canteen ; 


( 7 ) to provide separate transportation facility for the women workers working in the night 
shift ; 


(8 ) apart from the facilities, which are permissible under the Factories Act, an additional 
holiday shall be permitted for the women employees during their menstruation period , which shall 
be a paid holiday for the night shift women workers ; 


( 9 ) to provide appropriate medical facilities and also make available at any time of urgency 
by providing necessary telephone connections and where more than hundred women workers are 
employed in a shift , a separate vehicle be kept ready to meet the emergent situation such as 
hospitalization , whenever there is a case of injury or incidental acts; 


( 10 ) wherever the factory provides boarding and lodging arrangements for the women workers, 
the same shall be kept exclusively for the women under the control of women wardens or 
supervisors ; 

( 11) during night shift , as far as possible not less than one- third of strength of the supervisors 
or shift- in -charge or foreman or other supervisory staff shall be women ; 


( 12 ) there shall be not less than twelve consecutive hours of rest or gap between the last shift 
and the night shift whenever a women worker is changed from day shift to night shift and so also 
from night shift to day shift ; 


( 13 ) no women workers shall be given night shift continuously for more than one week ; 


( 14 ) no permission shall be granted to a woman worker during a period of sixteen weeks 
before and after her childbirth , of which at least eight weeks shall be before the expected childbirth , 
and for further such period , if any , as specified in themedical certificate stating that it is necessary 
for the health of the woman worker or her child : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे २४, २०१६ / ज्येष्ठ ३, शके १९३८ 


Provided that, the said period may be relaxed at the request of woman worker on the basis 
of medical certificate from a qualified medical practitioner stating that neither her health nor that 
of her child will be endangered ; 


( 15 ) to appoint not less than two women wardens per night shift who shall take round and 
work as Special Welfare Assistants ; 


( 16 ) the women workers who work in night shifts and regular shifts shall have a monthly 
meeting through their representatives with principal employer once in eight weeks as a grievance 
day and the employer shall try to comply all just and reasonable grievances ; 


( 17 ) the occupier shall be at liberty to employ women workers, as a whole or in part, during 
night shift , provided that the above sub -rules are complied with ; 


( 18 ) the occupier shall send a fortnightly report to the Inspector of Factories about the details 
or workers engaged during night shift and shall also send express report whenever there is some 
untoward incident to the Inspector of Factories and local Police Station as well ; 


(19) the Factories Inspector and the Labour Officers of the concerned area shall strictly 
enforce the above sub - rules and make it point to take note of the non - compliance of the said 
sub -rules in their inspection from time to time and see that the occupier complies with the said 
sub - rules by the appropriate action . ” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


